सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण याकरीता 
असलेल्या १४ अस्थायी पदांना सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ 
देणेबाबत 

शेतकरी सहकारी संघ,कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः-सपस-२०२३/प्र.क्र.१८/२४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/ ५ स, दिनांक ५/५ २०११ 

२) शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः सपस- २०२२/ प्र.क्र.४१/२४ स, दिनांक २८/०९/ २०२२ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक ०८/०२/२०२३. 

SMSO आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
क्रमांक:-आस्थापना/कक्ष-४/शेतकरी सह.संघ/मुदतवाढ/२०२३/५६, 
दिनांक १०/०१/२०२३. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील शोतकरी सहकारी संघ कोल्हापूर सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणाकरीता 
असलेल्या १४ अस्थायी पदांना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (2) Helles शासन 
निर्णय, दिनांक २९/०९/२०२२ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर १४ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला पुढील 
अटींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१)कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता रिक्‍त 
असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 

२)अस्थायी पदे विहित पध्दतीने भरलेली असावीत. 

३)लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट,२०२३ पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तप्ील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.१८/२४ स 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 

१ | विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस-२०: ५६१००-१७७५०० aa 
२ | लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस-१४: ३८६००-१२२८०० | oo 
3 लेखापरिक्षक श्रेणी-२ एस-१३: ३५४००-११२४०० ३ 
४ | उपलेखापरिक्षक एस-८: २५५००-८११०० 2 
५ | कनिष्ठ लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० & 
६ | Brats एस-१: १५०००-४७६०० 1 a 

एकूण 1 १४ | 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 
३. सहकार आयुकत व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील वाढीव मुदतीत 
पदाचा आढावा घेऊन,सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी नियोजन करावे. 
४. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी ग्राहक संस्थांकडून 
लेखापरिक्षण Boner वसुल करण्यात यावा. 
५. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत दाखविण्यात यावा सन २०२२-२३च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 

२४२५-सहकार 

१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण, 

१०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) 


६. सदर शासन निर्णय उपरोक्‍त नमूद क्रमांक ३ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२११६४१०८९५०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUNANDA 
MOHANRAO 
GHADYALE 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कृषी पणन संचालक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
3. महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघ,मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.१८/२४ स 


४. अप्पर निबंधक (लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. विभागीय सहनिबंधक ( लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था, पुणे 

६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर, 

७. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, होतकरी सहकारी संघ मर्या., कोल्हापूर, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. कार्यासन अधिकारी,५ स/१२ स, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


